राज्यातील किरकोळ /हॉकर्स केरोसिन 
परवानाधारकांचे कमीशन सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.४१/ना.पु.२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा - 
१ शासन निर्णय क्र .रॉकेल-२०१६/प्र.क्र.२२९/ना.पु.२७, दि.१४.सप्टेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना: 


राज्य शासनाने राज्यातील किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांना सदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये रु.४५०/-प्रति कि.ळी. (तुटीच्या लाभासह) असे ORM मंजूर केले होते. तसेच 
अर्धघाऊक केरोसिन परवानाधारकांना रु.३००/- प्रति कि.ली. (तुटीच्या लाभासह) असे कमिठान 
मंजूर केले होते. या संदर्भात राज्यातील किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांच्या विविध संघटनांकडून 
wren ofa मध्ये वाढ करण्याबाबत निवेदने शासनास प्राप्त होत आहेत. राज्यातील 
किरकोळ/हॉकर्स / अर्धघाऊक परवानाधारकांच्या कमिशन मध्ये सन २०१६ नंतर कोणतीही वाढ 
करण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या कालावधीत केंद्र शासनाने घाऊक परवानाधारकांच्या 
कमिशनमध्ये वेळोवेळी केळेली वाढ, इतर सर्व क्षेत्रात झाळेली एकंदरीत दरवाढ व त्यामुळे 
किरकोळ /'हॉकर्स परवानाधारकांना त्यांचा व्यवसाय चालविणे व्यवहार्य ठरविण्यासाठी त्यांच्या 
area वाढ करण्याची निर्माण झालेली आवश्‍यकता या पार्श्वभूमीवर राज्यातील किरकोळ 
/हॉकर्स परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : - 
उपरोक्त नमूद पार्श्वभूमीनुसार राज्यातील किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये 
खालील प्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


परवानाधारकांचा प्रकार सध्या मिळत असलेले सुधारित afar 
कमिठान 
किरकोळ /हॉकर्स परवानाधारक | रु.४५०/- प्रति कि.ली. रु.६७५/- प्रति कि.ली. 
(तुटींच्या लाभांसह) (तुटींच्या लाभांसह) 


२. सर्व जिल्हाधिकारी तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रचलित एक्स-डेपो दर, एक्स-डेपो दरावर जी.एस.टी., घाऊक 
वितरकांचे कमिशन, प्रचलित वाहतूक दर, प्रकरणपरत्वे अर्धघाऊक वितरकांचे par, किरकोळ 
वितरकांचे सुधारित कमिशन, प्रकरणपरत्वे जी.एस.टी. व इतर अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन 
जिल्हयातील तसेच मुंबई शिधावाटप क्षेत्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनचे 
सुधारित दर निश्चित करुन त्याबाबत तातडीने अधिसूचना निर्गमित करावी व त्याची प्रत शासनास 
पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.४१/ ना.पु.२७ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१२३१५८३१०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Mahesh sapere lena aa 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1 e084b3bb4cc266f73 


° 
D | Nn ka [| p a t h a k 7f88ea4b79e3f83c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar Pathak 
Date: 2019.02.22 12:33:08 +05'30' 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हाधिकारी, 
३. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा मुंबई, 
४. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 


५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

६. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी, 

७. राज्य स्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. वित्तिय सलगार व उप सचिव अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
९. मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

. निवडनस्ती (नापु२७-) 


छठ 


१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


